RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ४ , अंक ३७ ] 


गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर १३-१९ , २०१८ / भाद्र २२-२८ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ८, किंमत : रुपये १४.०० 


. 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 
पोलीस उप आयुक्त (उपनगरे ), वाहतुक कोळेकल्याण , कलीना, सांताक्रुझ (पुर्व), मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक ४१७/पोआ / वा / उप / नोटी / तात्पुरते / २०१८. - मी , शशि कुमार मीना, पोलीस आयुक्त ( उपनगरे) वाहतूक, मुंबई मोटार वाहन 
अधिनियम , १ ९८८ चे कलम ११५ ( सन १९ ८८ चा अधिनियम क्रमांक ५ ९), सह शासकीय अधिसुचना क्रमांक एम.व्ही.ए. ०५८ ९ / सी.आर. 
१०६१ / टी.आर.ए.-२, दिनांक १९ मे १९९० नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून दिनांक ८ सप्टेंबर २०१८ ते दिनांक 
१६ सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत साजऱ्या होणाऱ्या माऊंट मेरी जत्रेच्या संदर्भात याद्वारे खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 

(१ ) आर . वरसकर मार्ग, बांद्रा स्टेशन रोड( पश्चिम ) हा बाद्रां रल्वे स्टेशन ते एस.व्ही . रोड पर्यंत सकाळी ६-०० ते रात्रौ २३-०० वाजेपर्यंत 
सर्व प्रकारच्या वाहनांकरिता एक दिशा मार्ग असेल, म्हणेजच एस . व्ही. रोडकडून नमूद मार्गावर ‘ प्रवेश बंद , डावे वळण बंद व उजवे 
वळण बंद असे निर्बंध असतील . 

( २) हिल रोड, बांद्रा ( प.) हा एस . व्ही . रोडपासून सेंट पॉल रोड जंक्श्नपर्यंत सकाळी ६-०० ते रात्रौ २३-०० वाजेपर्यंत सर्व प्रकारच्या 
वाहनांना एक दिशा मार्ग असेल, म्हणेज सेंट पॉल रोडकडून पुढे हिल रोडवर येण्यास, तसेच हिल रोडला जोडणाऱ्या सर्व रस्त्यावरून पुर्वेकडे 
हिल रोडवर जाण्यास प्रवेश बंद असेल . 

( ३ ) हिल रोड हा बी.ई.एस.टी, बसेस तसेच आपत्कालीन वाहने वगळता इतर सर्व प्रकारच्या वाहनांकरिता बी. जे. रोडपासून मेहबूब 
सर्कल पर्यंत सकाळी ६-०० ते रात्रौ २३-०० वाजेपर्यंत एक दिशा मार्ग असेल बी. जे . रोड मार्गाने म्हणजेच बांद्रा बॅन्ड स्टॅन्डकडून येणाऱ्या वाहनास 
हिल रोडवर उजवे वळण घेण्यास परवानगी असेल . 

( ४ ) मास्टर विनायक रोड (पेरी रोड ) हा सेंट पॉल रोड जंक्शनपासून पुढे म्यॅन्युअल गोन्सालवीस ( हॉग कॉग बँक अॅक्सीस बँक ) 
जंक्शनपर्यंत एक दिशा मार्ग असेल. 

( ५) गुरुनानक रोड (टर्नर रोड ) हा सकाळी ६-०० ते रात्रौ २३-०० वाजेपर्यंत म्यॅन्युअल गोन्सालवीस रोडपासून बांद्रा रेल्वे स्टेशनपर्यत एक 
दिशा मार्ग असेल , म्हणजेच बांद्रा रेल्वे स्टेशनकडून प्रवेश बंद असेल . 

( ६ ) माऊंट मेरी रोड हा सकाळी ६-०० ते रात्रौ २३-०० वाजेपर्यंत स्थानिक पासधारक रहिवाशांची तसेच पोलीस व आपत्कालीन वाहने 
वगळता इतर सर्व प्रकारच्या वाहनांकरिता बंद राहील . 

( ७ ) केन रोड हा माऊंट मेरी रोडपासून पुढे बी. जे. रोडपर्यंत स्थानिक पासधारक रहिवाशांची वाहने तसेच आपत्कालीन वाहने वगळता 
इतर सर्व प्रकारच्या वाहनांकरिता एक दिशा मार्ग असेल, म्हणेजच बी . जे. रोडपासून प्रवेश बंद असेल . 

( ८ ) परेरा रोड हा पुर्वेकडून पश्चिमेकडे जाण्याकरिता एक दिशा मार्ग असेल, म्हणजेच बी . जे. रोडपासून या मार्गावर प्रवेश बंद असेल . 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु .) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर १३-१९ , २०१८ / भाद्र २२-२८ , शके १ ९ ४० 

( ९ ) सेंट जॉन बॅप्टीस्ट रोड हा स्थानीक पासधारक रहिवाशाची वाहने तसेच आपत्कालीन वाहने वगळता इतर सर्व प्रकारच्या वाहनांकरिता 
सकाळी ६-०० ते रात्रौ २३-०० वाजेपर्यंत बंद राहील . 

( १० ) धोंडोपंत वरासकर मार्ग म्हणजेच बांद्रा स्टेशन रोडकडून एस . व्ही . रोडवर उजवे वळण घेण्यास परवानगी असेल . 

तातडीच्या कामाकरिता अथवा प्रवाशांच्या चढण्या उतरण्याकरिता जितका वेळ आवश्यक आहे तेवढा वगळता खालील नमूद मार्गावर 
रस्त्याचे दोन्ही बाजूंना सर्व प्रकारची वाहने पार्क करण्यास, थांबविण्यास दिनांक ८ सप्टेंबर २०१८ ते दिनांक १६ सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत 
सकाळी ६-०० ते रात्रौ २३-०० वाजताचे दरम्यान मनाई असेल . 


( १ ) माऊंट मेरी रोड 


( २ ) परेरा रोड 


( ३ ) केन रोड 


( ४ ) हिल रोड ( सेंट पॉल रोड व मेहबूब सर्कल या दरम्यान) 


( ५ ) माऊंट कार्मेल रोड 


( ६ ) चॅपेल रोड 


( ७ ) जॉन बॅप्टीस्ट रोड 


( ८ ) सेंट सॅबेस्टीन रोड 


( ९ ) रिबेलो रोड 


( १० ) डॉ . पिटर डायस रोड 


(११) धोंडोपंत वरासकर मार्ग, बांद्रा रेल्वे स्टेशन (पश्चिम ) 


( १२ ) गुरू नानक रोड ( टर्नर रोड ते बांद्रा रेल्वे स्टेशन ) 


शशि कुमार मीना, 
पोलीस उप आयुक्त (उपनगरे ) , 


मुंबई, 
दिनांक ६ सप्टेंबर २०१८ . 


वाहतूक , मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर १३-१९ , २०१८/ भाद्र २२-२८ , शके १९ ४० 


३ 


OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE , 
(SUBURBS) TRAFFIC , KOLE KALYAN TRAINING CENTRE , VAKOLA , MUMBAI 


Order 


No. 417 /DCP (Sub ) Tr/Notification / Temp/ 2018. — In order to prevent danger, obstruction and 
inconvenience to the public , to so direct. I, Shashi Kumar Meena , Dy. Commissioner of Police 
( Suburb ). Traffic, Mumbai, in exercise of the lowers conferred on me under section 115 of Motor 
Vehicles Act 1988 ( Act No. 59 of 1988 ), read with Government Notilication No. MVA 0589/ 
CR - 1061/TRA -2 , dated 19th May 1990 do hereby issue the following orders during the ( festival of 
Mount Mary for the regulation of vehicular traffic from Saturday 8th September 2018 to Sunday 
16th Septmber 2018 : 

1. Dhondopant R. Varaskar Marg, Bandra Station Road (West ) shall be “ One Way ” its 
Bandra Railway Station upto its junction with S. V. Road between 6-00 hrs to 23-00 hrs , i.e. No 
Entry No Left Turn No Right Turn on this road from S. V. Road junction . 

2. Hill Road , Bandra (West) shall be One Way ’ from its junction with S. V. Road upto from 
junction with St. Paul Road between 6-00 to 23-00 hrs . i.e. “ No Entry on Hill Road from 
St. Paul Road and no entry towards east Hill Road from all the roads making junctions with Hill 
Road . 

Hill Road Shall be One Way ’ for all types of vehicles except. BEST Buses , from its , 
junction with B. J. Road upto Mehboob Studio from 6-00 hrs. to 23-00 hrs . and Right turn will be 
permitted from B. J. Road i.e. Band Stand Road to Hill Road . Bandra (West). 

4. Master Vinayak Road (Perry Road ) shall be ‘One Way from its junction with St. Paul 
Road upto to its junction with Manual Gonsalves Road ( Hong Kong Bank junction ). 

5. Gurunanak Road (Turner Road ) shall be One Way ’ from its junction with Manuel 
Gonsalves Road upto Bandra Railway Station between 6-00 hrs . to 23-00 hrs . i.e. “ No Entry from 
Bandra Railway Station side . 

6. MountMary Road will be closed for all types of vehicles except vehicles of local residents , 
issued with car passes by police and emergency vehicles from 6-00 hrs to 23-00 hrs . 

7. Kane Road shall be · One Way ’ for all types of vehicles from its junction with Mount 
Mary Road to its junction with B. J. Road except vehicles of local residents issued with passes 
i.e. “ No Entry from B. J. Road . 

8. Pareira Road will be one way from East to West i.e. “ No Entry from B. J. Road . 


9. St. John Baptist Road shall be closed for all vehicular traffic except for local resident 
issued with special passes from 6-00 hrs. to 23-00 hrs . 

10. Right turn will be permitted from Dhondopant Varaskar Road i.e. Bandra Station Road 
to S. V. Road , Bandra (West ). 


B. Parking or halting of all types of vehicles except for the immediate.purpose of picking up 
or getting down passengers shall be banned on both sides of the following roads from 6-00 hrs . to 
23-00 hrs . between Saturday 8th September 2018 to Sunday 16th September 2018 . 


ATT VE ( 9.9.9 .) — 837 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर १३-१९ , २०१८ / भाद्र २२-२८ , शके १९ ४० 


( 1) Mount Mary Road . 


( 2 ) Pereira Road . 


; 


( 3 ) Kane Road . 


(4 ) Hill . Road (Between its junction with St. Paul s Road and Mehboob Studio junction ) 


(5 ) Mt. Carmel Road , 


(6 ) Chapel Road . 


(7 ) John Baptist Road . 


( 8 ) St Sebestian Road . 


( 9 ) Rebello Road . 


( 10 ) Dr. Peter Dias Road . 


( 11 ) Dhondopant R. Varaskar Road , Bandra Railway Station (West). 


( 12 ) Guru Nanak Road from Turner Road junction upto Bandra Railway Station (West). 


( 13 ) St. Paul Road . 


SHASHI KUMAR MEENA , 


Mumbai, 
dated 6th September 2018 . 


Deputy Commissioner of Police ( Suburb ) , 

Traffic , Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर १३-१९ , २०१८/ भाद्र २२-२८ , शके १९ ४० 

अपर पोलीस आयुक्त (वाहतूक ) यांजकडून 
वाहतूक पोलीस मुख्यालय, ८७, सर पोचखानवाला रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०३० . 

आदेश 
क्रमांक १३८ / अपोआ / वाहतूक / कायमस्वरुपी / २०१८. - मी , एस. वीरेश प्रभू, अपर पोलीस आयुक्त, वाहतूक , मुंबई मोटार वाहन अधिनियम , 
१९ ८८ चे कलम ११५ ( १९ ८८ चा अधि . ५९ ), सह शासकीय अधिसूचना क्रमांक एम.व्ही.ए. ०५८ ९ / सी.आर .१०६१/ टी.आर.ए .२, दिनांक १९ मे 
१९९० नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून दिनांक २३ ऑगस्ट २०१८ रोजी बांद्रा वाहतूक विभागातील २१ वा रस्ता व 
खार -पाली रोड ( पी.डी. हिंदूजा मार्ग ) या रस्त्यावर खालीलप्रमाणे कायमस्वरुपी सम /विषम पार्किंगचे निबंध घालण्यात येत आहेत : 

सम / विषम पार्किंग निबंध 


१. २१ वा रस्ता, खार ( प . ) 


२१ वा रस्ता हा त्याच्या ३३ वा रस्ता जंक्शन ते खार - पाली रोड ( पी.डी.हिंदूजा मार्ग ) 
जंक्शनपर्यंत सम - विषम पार्किंगचा करण्यात येत आहे . 

म्हणजेच ग्रेगोरीयन कॅलेंडर प्रमाणे जेव्हा महिन्याच्या तारखा सम असतील तेव्हा 
नमूद रस्त्यावरील पार्किंग ही रस्त्याच्या पूर्वेकडील बाजूस असेल व जेव्हा महिन्याच्या 
तारखा विषम असतील तेव्हा पार्किंग ही रस्त्याच्या पश्चिमेकडील बाजूस असेल . 
खार -पाली रोड (पी.डी. हिंदूजा मार्ग ) हा त्याच्या २१ वा रस्ता ते डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 
जंक्शन म्हणजेच सरदार मनमोहन सिंह भसीन चौक पर्यंत सम -विषम पार्किंगचा करण्यात येत आहे. 

म्हणजेच ग्रेगोरीयन कॅलेंडर प्रमाणे जेव्हा महिन्याच्या तारखा सम असतील तेव्हा 
नमूद रस्त्यावरील पार्किंग ही रस्त्याच्या दक्षिणेकडील 

बाजूस असेल व जेव्हा महिन्याच्या 
तारखा विषम असतील तेव्हा पार्किंग ही रस्त्याच्या उत्तरेकडील 

बाजूस 


२. खार -पाली रोड 
( पी . डी .हिंदूजा मार्ग) 
खार ( प .). 


असेल. 


अपर पोलीस 


मुंबई, 
दिनांक २३ ऑगस्ट २०१८ . 


एस. वीरेश प्रभू , 

आयुक्त ( वाहतूक ), 
मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर १३-१९, २०१८ / भाद्र २२-२८ , शके १९ ४० 


OFFICE OF THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF POLICE ( TRAFFIC ) 


Police Headquarters 87 , Sir , Pochkhanwala Road , 

Worli , Mumbai 400 030 . 


Order 


No. 138 /Addl.C.P./ Traffic/ Permanent/ 2018. — In suppression of all orders previously issued , 
in order to prevent danger , obstruction and inconvenience to the public , to so direct , 
I , S. Veeresh Prabhu , Addl. Commissioner of Police , Traffic , Brihan Mumbai, in exercise of 
the powers conferred on me under section 115 of Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988 ), 
read with Government Notification No. MVA 0589 /CR - 1061/ TRA - 2 , dated 19th May 1990 do 
hereby order as under : 


Odd/Even Parking 


1. 21st Road , Khar (W.) 


2. Khar - Pali Road , 

Khar ( W.) . 


Parking of motor vehicles shall be regulated by unilateral 
parking system on both the sides of 21st Road from its 
junction with 33rd Road to its junction with Khar Pali 
Road ( P.D. Hinduja Marg ). 
When the dates of the month according to Gregorian 
calendar are even , the parking shall be on the eastern side 
only , and when the dates are odd , parking shall be on the 
Western side only . 
Parking of motor vehicles shall be regulated by unilateral 
parking system on both the sides of Khar Pali Road (P.D. 
Hinduja Marg ) from it s junction with 21st Road to it s 
junction with Dr. Babasaheb Ambedkar Road (Sardar 
Manmohan Singh Bhasin Chowk ). 
When the dates of the month according to Gregorian 
calendar are even , the parking shall be on the Southern 
side only , and when the dates are odd , parking shall be on 
the Northern side only . 


Issued under my seal and signature this the 23rd day of August, 2018 . 


S. VEERESH PRABHU , 


Additional Commissioner of Police ( Traffic ) , 

Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर १३-१९, २०१८ / भाद्र २२-२८ , शके १९ ४० 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS , MUMBAI 


Order 


No. CP /RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS /2018-17.- Whereas, I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. I, Niket 
Kaushik , Commissioner of Police, Railways , Mumbai in exercise of the power conferred upon me under 
sub -section ( 1), ( 2 ) and ( 3 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act , 1951 (Mah . Act. XXII of 1951) 
do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the 
period from 00-01 hours of 11th September 2018 to 24-00 hours of 25th September 2018 . 

1. (a ) The carrying of arms, cudgels, swords , spears , bludgeons , unlicensed gun , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms 
( violence ). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority ; 

(6 ) The carrying of any corrosive substance or explosive ; 
(c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 

means of casting or impelling missiles ; 
(d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof ; 
( e ) The public utterance of cries , singing of song, playing of music ; 
(A) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic , representations and the 

preparations, exhibition or dissemination of pictures , symbols , play cards or any other 
object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway 
Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or 

tend to over - throw the State . 
2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or 
missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or 
explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance , 
explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government . 


3. Any assembly, program , public meeting or procession of five or more than five persons in a 
public place , without due permissions is prohibited . 


4. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government 
or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , to carry weapons. 
The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc , employed 
on watch - n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 342 feet. 
5. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned : 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

(b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed, as if this order had not expired. 

6. I, further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police 
Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same 
through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , as well as publishing through media . 

Given under my hand and seal this 6th September, 2018 . 


NIKET KAUSHIK , 
Commissioner of Police , 
Railways , Mumbai. 


८ 


. 


आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर १३-१९, २०१८/ भाद्र २२-२८, शके १९ ४० 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून पोलीस ठाणेच्या हद्दीतील हनुमान कोळीवाडा या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक 
आदेश 

निवडणुका होणार असून दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी मतदान व 

दिनांक २७ सप्टेंबर २०१८ रोजी मतमोजणी होणार आहे . 
क्रमांक उचिशा/ पोल-२ / २०१८. - ज्याअर्थी, नगरपरिषद हद्दीतील 
प्रभाग क्रमांक १५ मधील जी.जी.पी.एस. हायस्कूल ते सिव्हील हॉस्पिटल ज्याअर्थी, मतदान शांत , निर्भय व निःपक्षपाती वातावरणात पार 
रक्तपेढीपर्यंत आर.सी.सी. गटार विकसित करण्याचे काम दिनांक २७ पडावे, याकरिता नवी मुंबई आयुक्तालय हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था 

ऑगस्ट २०१८ ते १३ सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत मक्तेदारांमार्फत राखणे आवश्यक आहे . 
नगरपरिषद , रत्नागिरी हे करणार आहेत . सदर वेळी मोठ्या प्रमाणात 

त्याअर्थी, मी , संजय कुमार पोलीस आयुक्त नवी मुंबई मला 
गर्दी होऊन कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून दिनांक २७ ऑगस्ट 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३६ प्रमाणे प्राप्त झालेल्या 
२०१८ ते १३ सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत गीताभवन ते जी.जी.पी.एस. 

अधिकारानुसार नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय हद्दीतील परिमंडळ -१ 
हायस्कूलपर्यंतचा रस्ता रहदारी करीता बंद ठेवणेबाबत पोलीस अधीक्षक, 

विभागातील एनआरआय पोलीस ठाणेच्या हद्दीत वाहाळ ग्रामपंचायत 
रत्नागिरी यांचेकडील जा.क्र.जिविशा / रस्ता रहदारी बंद / २६८ ९ ७ / २०१८ , 

तसेच परिमंडळ -२ पनवेल विभागातील पनवेल शहर पोलीस ठाणे 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८ अन्वये या कार्यालयाकडे विनंती केली 

हद्दीतील नांदगाव, पळस्पे , पारगाव , पनवेल तालुका पोलीस ठाणे 

हद्दीतील पोयंजे , वांगणी तर्फे वाजे , खांदेश्वर पोलीस ठाणेचे हद्दीतील 
त्याअर्थी, मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी मोटार वाहन आदई ,विचुंबे , देवद , न्हावा- शेवा पोलीस ठाणे हद्दीतील गव्हाण , उरण 
अधिनियम , १ ९८८ चे कलम ११५ व शासन अधिसूचना क्रमांक एमव्हीओ. पोलीस ठाणे हद्दीतील कोप्रोली, जुई, विंधणे व मारासागरी पोलीस 
०५८ ९ / प्र.क्र . १०६१- परि -२ , दिनांक १९ मे १ ९९ ० नुसार मला प्राप्त ठाणेच्या हद्दीतील हनुमान कोळीवाडा या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक 
झालेल्या अधिकारानुसार सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या आणि जनतेच्या निवडणुका होणार असल्यामुळे परिमंडळ -१ विभागातील एनआरआय 
सोयीच्या दृष्टीने तसेच वाहतुकीची कोंडी टाळणे याकरिता खालीलप्रमाणे पोलीस ठाणे तसेच परिमंडळ -२ विभागातील पनवेल 

शहर , 

पनवेल 
आदेशित करतो की , दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१८ ते १३ सप्टेंबर २०१८ तालुका, उरण, खांदेश्वर , मोरासागरी, न्हावा- शेवा पोलीस ठाणेचे स्वाधीन 
या कालावधीत गीताभवन ते जी.जी.पी.एस. हायस्कूलपर्यंतचा रस्ता अधिकारी यांना खालील 

नमूद 

केलेप्रमाणे लेखी अगर तोंडी आदेश 
रहदारी करिता बंद ठेवणेत येत आहे . 

देण्याचे अधिकार प्रदान करीत आहे : 
मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ चे कलम ११६ प्रमाणे पोलीस 

( १) रस्त्यावरून जाणाऱ्या जमावाचे अगर मिरवणुकीतील 
प्रशासनाकडून आवश्यक ती कार्यवाही करणेत यावी. 

व्यक्तीचे वागणे अगर कृत्य याबाबत आदेश देणे . 

( २) ज्या मार्गाने मिरवणूक किंवा जमाव जाईल अगर जाणार 
हा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक २९ ऑगस्ट २०१८ 

नाही ती वेळ व मार्ग निश्चित करणे . 
रोजी दिला. 

( ३) सार्वजनिक ठिकाणी अगर सार्वजनिक करमणुकीच्या 
अभिजित घोरपडे, 

कार्यक्रमाचे वेळी वापरण्यात येणाऱ्या ध्वनीक्षेपकाच्या ध्वनीची तीव्रता 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

निश्चित करून दिलेली वेळ यावर नियंत्रण ठेवणे . 
रत्नागिरी. 

( ४ ) मिरवणुकीचे प्रचाराच्या निमित्ताने जाहीर सभा घेण्याचे 
पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून 

ठिकाण , दिनांक व वेळ याबाबत नियंत्रण करणे . 
आदेश 

सदरचा आदेश नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या परिमंडळ -१ 
क्रमांक विशा/ नमुं / राजकीय/ ग्रापंनि-१८ / २७६७/ २०१८. - ज्याअर्थी, विभागातील एनआरआय पोलीस ठाणे व परिमंडळ -२ विभागातील 
ऑक्टोबर-२०१८ ते फेब्रुवारी -२०१९ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या पनवेल शहर, पनवेल तालुका, खांदेश्वर, उरण , न्हावा- शेवा , मोरासागरी 
व नव्याने अस्तित्वात आलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी पोलीस ठाणे हद्दीतील वर नमूद ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक 
तसेच सरपंच पदासाठी थेट निवडणुकीद्वारे भरण्यात येणाऱ्या रिक्त ३० ऑगस्ट २०१८ चे ००-०१ वा . पासून ते दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ 
पदांच्या पोट-निवडणुकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम मा . राज्य निवडणूक चे २४-०० वा . पर्यंत 

लागू राहील . 
आयोगाने जाहीर केल्यामुळे दिनांक २३ ऑगस्ट २०१८ रोजीपासून 
आचारसंहिता अंमलात आली आहे. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय 

या आदेशाचा भंग करणारी व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 

१ ९ ५१ चे कलम १३४ प्रमाणे कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील . 
हद्दीत, परिमंडळ-१ विभागातील एनआरआय पोलीस ठाणेच्या हद्दीत 
वाहाळ ग्रामपंचायत तसेच परिमंडळ-२ पनवेल विभागातील पनवले सदरचा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 
शहर पोलीस ठाणे हद्दीतील नांदगाव, पळस्पे , पारगाव, पनवले तालुका 
पोलीस ठाणे हद्दीतील पोयंजे , वागंणी तर्फे वाजे, खांदेश्वर पोलीस 
ठाणेचे हद्दीतील आदई,विचुंबे, देवद , न्हावा- शेवा पोलीस ठाणे हद्दीतील 
गव्हाण , उरण पोलीस ठाणे हद्दीतील कोप्रोली, जुई, विंधणे व मोरासागरी 

दिनांक ३० ऑगस्ट २०१८ . 


नवी मुंबई, 


संजय कुमार , 
पोलीस आयुक्त , 

नवी मुंबई. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


